महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य 
योजनेकरिता सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण 
करणेबाबत.... 
(लेखाशिर्ष - २२१० 9२८९) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.०५/कार्या.-०६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ९ ऑक्टोंबर, २०१८. 
वाचा - 


१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि. ०२/०४/२०१८. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.मफुयो- २०१८ /प्र. क्र. २३९/ आरोग्य-६. 


शासन निर्णय:- 


महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेकरिता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ 
मधील २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ०३-ग्रामीण आरोग्य 
सेवा-विषमचिकित्सा, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ०१-जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना--राज्य 
योजनांतर्गत योजना (०१) (०६) महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (२२१० ७२८९) ३१- सहायक 
अनुदाने ( वेतनेत्तर ), या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९या वर्षात रु.१५००.०० लाख इतका निधी 
अर्थसंकल्पित आहे. 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वाचा क्र. २ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार महात्मा 
ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेकरिता लेखाशिर्ष (२२१० 9२८९) ३१- सहायक अनुदाने (AAA), या 
लेखाशिर्षाखाली Wo % च्या मर्यादेत रु. १०५०.०० लाख (अक्षरी रुपये दहा कोटी पन्नास लाख फक्त) 
इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. नियंत्रण अधिकारी / 
विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच 
वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या 
खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; 
संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास; तसेच आदिवासी विकास विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 


३. विभाग प्रमुख व नियंत्रण अधिकारी यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर Hoo खर्च स्वतंत्रपणे 
नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील 
योजनांवर होणा-या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ /प्र.क्र.०५ /कार्यासन.६ 


४. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००९१४४८२६६१२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


Ra vi Nn d ra Digambarrao Aute 


DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


Digambarrao si tebatbevaopmentdeparment 
Aute ला ती 
रविंद्र दि.औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
) सर्व जिल्हाधिकारी,महाराष्ट्र राज्य 
) महासंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
) विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 
) अधिदान व लेखधिकारी,मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-६), मंत्रालय, मुंबई 
१२) कार्यासन अधिकारी (का.क्र. ८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


